अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक - मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १४/०३/२०२२ 


) पाटबंधारे विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा १००२/(३३५/२००२) आ (प्रशि), दि.०६/०२/२००३ 
२) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२१/प्र.क्र.२५०/मोप्र-२, दि.१३/१०/२०२१. 
) अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर यांचे जा.क्र.३३८/गोप्रम/आलि-१/ 
मुदतवाढ/२०२२, दिनांक १७/०१/२०२२ चे पत्र. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२२/०२/२०२२ 

प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ येथील are निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
आस्थापनेचा आढावा व आकृतीबंध निश्चित करण्यात आळेला आहे. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प 
मंडळ, नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४ पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते दि. 
२८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय :- 

आता संदर्भ क्र. ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, 
नागपूर व त्यांच्या अधिपत्याखाळील विभाग व उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
७८७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील २९ पदांना दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक 
३१/०८/२०२२ पर्यंत खाली अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चालू राहतील. 
सदर पदे आकृती बंधानुसार मंजुर असतील. 
उपरोक्त सर्व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 
यानंतर शासनास सादर करण्यात येणारे विहित प्रपत्र प्रमाणपत्र त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत प्रस्ताव विहित प्रपत्र, प्रमाणपत्रासह, रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचे 
नावे व सेवानिवृत्तीच्या दिनांकसह सादर करण्यात यावेत. 


AD 


3 


oC x 


) 
) 
) 
) 


4 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


लेखाशीर्ष ४७०१, मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च,(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना गुंतवणूका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (वेतन), (०४)(०२) 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ आय १७१) 
(अनिवार्य) " तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमाना 
गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ Va ६६५)(कार्यक्रम)" या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क, दि.२२/०२/२०२२ 
अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३१७१३२५३८५५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Abh ay Kes 130130 । ५ य Maharsstrs ou-WaterR 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
सहपत्र = अ आणि ब )=5724dd f7c2ab554c8d0b0041f388e5F: 
सहपत्र : परिशिष्ट _ 6” आणि op Yedsi ka r pe OE areas scree oe 0041 डि 51397467 
Date: 2022.03.17 13:26:39 +05'30 
(अभय येडसीकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 

१. वित्त विभाग(व्यय-१२), मंत्रालय,मुंबई 
२. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
५. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर. 

यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजुरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६. मोप्र-(२) संग्रहार्थ 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२), दिनांक १४/०३/२०२२ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
नियत अस्थाई अस्थापनेवरील एकूण पदे एकूण पदे ७८७ 


कार्यालयाचे नावा (अ.क्र 


a इव 
aes aia] wea 


गोसीखुर्द 
मंडळ, नागपूर 


प्रकल्प 


कार्यकारी अभि./उप अधीक्षक अभि./ सहा. अधीक्षक. अभि 


र र 
३ जिपविभगीवआकलधे 1111700271 


-२/ शाखा अभि. / कनिष्ठ. अभि 


it 


ae) 


ve 
pew 
७ peed 


वरिष्ठ लिपीक 


eRe 
९ क्कछिळिेक 1111111100 रष 
सगणक 


ae) 


E 


ioe 


संगणक 


a fee इ 

उच्चश्रेणी लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक 

अक्की 0000070 

eat 
प 

र 

ी 
eee आह 


२ 


° 


AN 


mf 
eerie 
Sl 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


१ 
eee (ei! = 


२.१ |गोसीखुर्द धरण 
उपविभाग क्रमांक १, 
गोसीखुर्द 


१२ 'लघुटं / निम्न क १ 
२. कच टकत्क हकागणी लाटले er 
१ 


१४ ।सहाय्यक भांडारपाल 
Li ढछढ),[गक्‍गोग/6/07ढ7)| 


२० |शिप 


लत 
res 


उप विभागीय अभियंता 


ह. उपनिशानीयशभिवता.. ,._....... 
र 
३ 
४ ।कनिष्ठ लिपीक 


REF 
७ |शिपाई 
९ ।वाहन चालक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


एकूण| १८ 


_____ 
: 


-2 


दु 


a 
el 
=a 
al 
wel 
ee 
al 


-O 


-|- 


वरिष्ठ लिपीक 


eRe 111111 
र 
स्क्लक CS 


A 


a Z 
अख 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


me) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


७ 
८ [ieee /767"अक्‍हढ || 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
al १८ 
श्रेणी-२ 
१. lk | 
७ र 
चौकीदार, /ग | 
al १८ 
गोसीखुद उजवा १ 
कालवा उपविभाग २ श्रेणी-२ 
क्रमांक १४, नागभिड वरिष्ठ लिपीक 


aR 111111 
र 
स्क्लक CS 


-9 | “९_) 


-O 


‘| 


८ 
वाहन चालक 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 

कार्यकारी अभियंता, 

आसोलामेंढा प्रकल्प 


| 
- 


विभाग व उपविभागातील एकूण) १ 


9८ 


१ ।कार्यकारी अभियंता 
2 
वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 
ae 
आरेखक 
सहा. आरेखक 
संगणक 


ग य 
लघु टंकलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


भांडारपाल 
सहा. भांडारपाल 


१५ ।विभागीय लेखापाल 


-0 


EE 


-O 
es 


एकूण] ३४ 


3 ।वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 


eRe 
६ क्क 0000000 


A) AJ} A] OO} O|] oO] छे 
0 | 0 | (५ 


रूट 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
शिपाई 
qo वाहन चालक 


i Z 


उप विभागीय अभियंता 


२ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ 


वरिष्ठ लिपीक 


वर्छिळेक 1111111111 
स्क्लक 


xg 


— १८ 
३.३ |आसोलामेढा प्रकल्प 
नुतनीकरण २ श्रेणी _२ 
उपविभाग क्र.६ मूल वरिष्ठ लिपीक 
तु ब... 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वाहन चालक 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


चौकीदार 7 | | 
एकूण 
नुतनीकरण [२ 
उपविभाग क्र.७, ३ ।वरिष्ठ लिपीक 
सावली ४ ।कनिष्ठ लिपीक 
टंकलेखक 
६ |अनुरेखक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
एकूण 


एकूण 


ee | 
see a 
उपविभाग क्र.८, 
सावली ४ ।कनिष्ठ लिपीक 


a Fi 


- 


ioe 


Bee ae ee 
7 See ee 
: 
i 
a ar 


आसोलामेंढा प्रकल्प उपविभागीय अभियंता 


१ इं 
वरिष्ठ लिपीक 
४ ।कनिष्ठ लिपीक 
PREF | 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
८ |शिपाई 


एकूण 


| विभाग व उपविभागातील एकूण| १४२ 


कार्यकारी अभियंता 


ता || ||| |__0 
२  ।उप कार्यकारी अभियंता q 
विभाग पथक, नागपूर| ३ |उपविभागीय अभियंता 4 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 
कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी-२ 
० ; 
वरिष्ठ लिपिक 


सहा.भाडारापाल 
i 
३ feme SSCS 


a3 | 
चौकीदार 


२ 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे 
कार्यकारी अभियंता, | १ ।कार्यकारी अभियंता 
संकल्पचित्र पथक | 
विभाग, नागपूर ५ 

४ 

० 

Ie ___________: 
र 
ae ee ee | ee औत 


प्रयोगशाळा, नागपूर 


र 
र 

४ fate २ 
५ अवुख्क 


एकूण 
पथक क्र.१ अमरावती 
(मुख्यालय- नागपूर) 

एकूण 


५.३ उर्ध्व वर्धा संकल्पचित्र १ ।उपवि अधिकारी/ अभियंता 


पथक क्र.२ अमरावती कनिष्ठ अभियंता /A अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ 
(मुख्यालय -नागपूर) 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


= La 
ला ener ee Parra serra ee] ४० 


cnt ae 
आसोलामेंढा प्रकल्प १ 
घंततीकंरण विभाग 
१, मूल 
वरिष्ठ लिपीक 
अगुख्क [| 
संगणक 


we ... 
१ 
विभागीय लेखापाल 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
वाहन चाळक 
द्र 
नाईक 


नईक SC~S 

sae 111101101१ 
र र 
9 
३ 


शिका वरिष्ठ लिपीक 


eRe 1111111111 
र 


oc} oO 


; 


A 


-|- 


द 
3 
2 
१ 
बाता तातत 


१०0 | dled चालक 


-०| A| 9८ 


एकूण] १८ 
उपविभागीय अभियंता 


नुतनीकरण 2 ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ ४ 


१ 
२ 

उपविभाग, सावली वरिष्ठ लिपीक 
४ 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शि 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


७ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
शिपाई 
वाहन चालक 
एकूण| १८ 
उपविभागीय अभियंता 


२ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ 


वरिष्ठ लिपीक 
वाहन चालक 
अनुरखक 17ए7ढढ__क्‍| 
९ femme —‘isisizS 
१9 
____| 
र 
३ 
कनिष्ठ लिपीक 


= 
q 
2 
3 
41 
? 


१८ 


नुतनीकरण 
उपविभाग क्र.४, मूल 


टंकलेखक 11. 


७ ।स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
PT 


८ 
० 
ca st 
कार्यकारी अभियंता १ 
र 
. 
्रहपूरी (TE र 


sare 
कनिष्ठ लिपीक 


00101 
ae CS 


टं ug 
आरेखक 
सहा. आरेखक/आरेखक १ 


aye /निम्नश्रेणी क १ 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


कालवा उपविभाग 
H.4, ब्रम्हपूरी (खेड 
वसाहत) 


कालवा उपविभाग 
क्रमांक ६, ब्रम्हपूरी 


कालवा उपविभाग 
क्रमांक ७, ब्रम्हपूरी 
(सायगाटा वसाहत) 


संगणक 
भांडारपाल 


सहा. भांडारपाल 


विभागीय पाल 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
वाहन चालक 


-0 
ios 


Cc 
res 


उपविभागीय अभियंता 


A| XV] 0 


ae) 


; 
: 
७ ल्क क्क्राकक्ाक््ाकळळळा 8. 
मिती... 001... 


वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 


aires 1011111111 
५ कुक 000000000१ 
६ क्लिक 000000000१ 


० आळ डंग कळ. 


वाहन चालक 


१० |स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 


ioe 


ae) 


—O| Oo 


E 


-O 


- 


9८ 


एकूण 


रि 


कनिष्ठ लिपीक 


५ ।|अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


a 


xe 


-O 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


रा.) 
2.12 
गोसीखुर्द उजवा 


कालवा उपविभाग 


एकूण 
उपविभागीय अभियंता 
क्रमांक ८, ब्रम्हपूरी 


कनिष्ठ अभियंता /शाखा अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ ४ 
वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 


अनुरेखक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


स्क्लक 1111111111 
८ 


र 
1. ie || re गोकण १.९ 
fanfare 
उपविभाग, ब्रम्हपूरी | 2 ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ ४ 
स्वच करयतिकोस्हाजक ४ 
ecient 


वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 


नही” 


-O 


एकूण 
विभाग व उपविभागातील एकूण पदे| १२४ 


वाहन चालक 


कार्यकारी अभियंता 
उपकार्यकारी अभियंता 


: 
इं 

आ. ८2 0 तीह किक. 

ee eS न नी 

4 4 

: 

३ 


$ 


eee SC~*S 
८ अवुखक 
i 


पृष्ठ १६ पैकी 92 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


कनिष्ठ लिपीक 


५ ।अनुरेखक 
ना... 


७ ।शिपाई 
चौकीदार 


वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 


५ 


दु 
(1: ककी 
: 


टंकलेखक 


are! ee] 


८.३ ।घोडाझरी कालवे 
उपविभाग क्र.३, 
नागभिड 


१ 
४ ।कनिष्ठ लिपीक 
(9 (टंकलेखक 11. 


७ स्क्लक 0011111111 
१ 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


2." वाहन चालक 
________|___|___________________________ एकूण|__१८ 
८.४ ।घोडाझरी कालवे १ |।|उपविभागीय अभियंता १ 


उपविभाग क्र.४, २ ।कनिष्ठ अभियंता /झाखा अभियंता /सहा. अभि. 2 
सिंदेवाही ३ ।वरिष्ठ लिपीक 


aes || 
४  ।कनिष्ठ लिपीक २ 
PREF | 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


७ क्क्लक 11र्‍100100011010000॥03 
शिडे 0000000 


८ 
i 
a सकी १ 
८ farrier ara’ 
सिंदेवाही ३ त्यात्वअभियत्रिकोसलय्वक | 
(eRe 


ae) 


वरिष्ठ लिपीक 
कनिष्ठ लिपीक 


६ 
७ 
८ |शिपा  ो 8गछ,णफछोछोछ/6(क्‍6उए6उए6एठ6€565ओ37373_|]| | 
चौकीदार 


ee 
क 
i 


ie 


2 [rs ata area अभिवता er ब्रेन र| १ 
कनिष्ठ लिपीक 


र 

% 

a en: ५ 
उपविभागीय अभियंता 


२ lft अभियंता /ञाखा अभियंता /सहा. अभि. श्रेणी-२ ४ 


वरिष्ठ लिपीक 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
कनिष्ठ लिपीक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


विभाग व उप विभाग मिळून एकूण) १५७ 


शिक 2 
७७ कळा विक 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) 


परिशिष्ट -ब 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ-२०२२/प्र.क्र.५७/मोप्र-(२) दि.१४/०३/२०२२ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०३/२०२२ ते दिनांक ३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
रुपांतरीत अस्थाई अस्थापनेवरील एकूण पदे एकूण पदे २९ 


ee es आळा ee वाली 


वाहक २ हित . मोहन शामराव गायकवाड ३०.०६.२०२३ 

२ सफाई कामगार i fa. | 30.08.2022 
3 मुकादम शिळ व Es . हरिभाऊ मारोती राऊत ३१.०३.२०२४ 
४ मजुर २० | १. |देवीदास सोमा सहारे ३१.०७.२०२४ 
2. अरुण इंश्वर सेलोटे ३१.०८.२०२३ 

३. रमेश वारलु सुखदेवे ३१.०८.२०२३ 

४. शंकर पैकू कावलकर ३१.१०.२०२५ 

५. आर.आर. तुती ३१.१२.२०२४ 

६. [sett प्यारेलाल अंबागडे ३१.०५.२०२३ 

७. रा.बा. बोबले ३१.०१.२०२३ 

८. श्रीमती गीता जी. ठाकूर ३१.१२.२०२२ 

९. प्रदीप जानराव कोहळे ३०.११.२०२२ 

| 90. | श्रीमती सुशिला बबन मेने ३१.१२.२०२२ 

| 99. (देवराव महागुजी साखरवाडे ३०.११.२०२६ 

१२. [Aled शिवप्रसाद ठाकूर ३१.०५.२०२५ 

१३. रवि विमलकुमार सोरदे ३१.०७.२०२२ 

१४. |मन्साराम बी. बावनकर ३०.०४.२०२२ 

१५. fade वासदेव राऊत ३१.१२.२०२५ 

१६. लखपती भिमराव मेश्राम ३१.१०.२०२३ 

१७. बबन दौलत नारनवरे ३१.०८.२०२६ 

१८ शितलप्रसाद बाबुलाल अग्नीहोत्री ३०.०४.२०२४ 

१९. ar. श्रीरामे ३०.०६.२०२७ 

२०. एम.एम. dae. ३०.०९.२०२५ 


रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेवरील एकूण पदे - २९ 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या हिं प नांव 


| se 0 
RG 
Ee एजी : 


Oma 


वृ ग 
दिनांक 
ष्‌. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


